प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सन २०२३-२४ 
अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांची 
प्रशासकीय मान्यता रद्द करुन त्या ऐवजी नवीन कामांना 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 


शासन निर्णय क्रमांक टिडीएस २०२४/०२/प्र.क्र.६६/पर्यटन, 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 


दिनांक : ०७ मार्च, २०२४. 


संदर्भ : १. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:टिडीएस२०२३/०८/प्र.क्र.३४६/ 


पर्यटन, दि. १०/११/२०२३ 


२०२३/९६५, दि.१४/०२/२०२४. 


शासन निर्णय:- 

पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेंतर्गत सन 
२०२३-२४ मध्ये संदर्भ क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या जालना 
जिल्ह्यातील कामांना स्तंभ क्र ३.येथे नमूद केल्याप्रमाणे रु.३९९.८५ लक्ष प्रशासकीय मान्यता देण्यात येऊन रु. 
११९.९५ लक्ष निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 


२. पर्यटन संचालनालयाचे पत्र क्र.प.सं./विकास /सुधारित प्रशाकीय मान्यता/०४/प्र.क्र.३१७/ 


(रु.लक्षात) 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय =| वितरीत निधी 
मान्यता 
॥ ie | 2. 3. ४. 
जालना | मौजे मौजपुरी ता.जि.जालना येथील श्री रामेश्वर मंदिर 
परिसरात विविध विकास कामे करणे 
।__१. | नदीवर पुलाचे बांधकाम करणे ४९.९८ 
२. । शौचालयाचे बांधकाम करणे १९.९९ 
३. | भक्‍त निवासाचे बांधकाम करणे ४९.९८ 
४. | संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करणे २०.०० 
५. । परिसरात पेव्हर ब्लॉक बसविणे ९.९ मश 
६. । नदीवर घाटाचे बांधकाम करणे २०.०० । 
७. | परिसरातील मंदीरापर्यंत डांबरी रस्त्याची सुधारणा 
a ४९.९७ 
करणे 
८. | पार्किंग व्यवस्था करणे ९.९७ 
९. | सिमेंट काँक्रीट रस्ता बांधकाम करणे ९.९९ 
एकूण ३९९.८५ ११९.९५ 
०२. वरील Tea नमूद रु. ३९९.८५ लक्षच्या कामांची प्रशासकीय मान्यता या आदेशान्वये रद्द 


करण्यात येत असून त्याऐवजी खालील तक्‍्त्यामधील रु. ३९९.८५ लक्षच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता 


झासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२४/०२/प्र.क्र.६६/पर्यटन, 


देण्यात येऊन वरील Talia कामांसाठी वितरीत केलेला रु.११९.९५ लक्ष निधी खाळील तक्‍त्यामधील 
कामांसाठी खर्च करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. :- 


(रु.लक्षात) 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय मान्यता 
ae | २. ३. 
जालना | मौजे मौजपुरी ता.जि.जालना येथील श्री रामेश्वर मंदिर 
परिसरात विविध विकास कामे करणे 
।__१. | नदीवर पुलाचे बांधकाम करणे ४९.९८ 
२. । शौचालयाचे बांधकाम करणे १९.९९ 
३. | भक्‍त निवासाचे बांधकाम करणे ४९.९८ 
४. | संरक्षण भितीचे बांधकाम करणे २०.०० 
५. । परिसरात पेव्हर ब्लॉक बसविणे ९.९ 
नदीवर घाटाचे बांधकाम करणे २०.०० 
. । परिसरातील मंदीरापर्यंत डांबरी रस्त्याची सुधारणा करणे ४९.९७ 
८. | पार्किंग व्यवस्था करणे ९.९७ 
. | सिमेट काक्रोट रस्ता बांधकाम करणे ९.९९ 
| 90. | प्रवेशद्वाराचे बांधकाम करणे १९.९९ 
| 99. | सभागृहाचे बांधकाम करणे ४९.९९ 
१२. । निरखेडा ते मंदिराकडे जाणाऱ्या रस्त्याचे Joe 
डांबरीकरण २०.०९ 
डांबरीकरण करणे 
१३. | गावापासून ते मंदिरापर्यंत सी.सी.रोडचे बांधकाम करणे. ७०.०० 
एकूण ३९९.८५ 


०३. वरील नमूद कामासाठी जिल्हाधिकारी, जालना यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानूसार कार्यान्वयीन 
यंत्रणा नियुक्‍त करण्यात यावी. 

०४. उपरोक्त कामांबाबत इतर अटी व शार्ती संदर्भाधिन क्र.१ च्या शासन निर्णयाप्रमाणेच लागू राहतील. 
०५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३०७२०१७५९५०२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळयांच्या आदेशानुसार व नावांने 


Digitally signed by SANTOSH VITHAL १०९५७०६ 
A N ग H V | T H A | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, TOURISM AND 
CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 
0=ca575 1 ffedbb005fdff34ab6ac1f83 19d061483d7d35e20f744e251 
360f7920a, postalCode=400032, st=Mi hi 


ROKADE पण नावा 
(संतोष वि. रोकडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. महालेखापाल, महाराष्ट्र - १, (लेखा परीक्षा/लेखाव अनुज्ञेयता), मुंबई 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र - 2, (लेखा परीक्षा/लेखाव अनुज्ञेयता), नागपूर 
३. महालेखापाल, (स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेख), मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टिडीएस २०२४/०२/प्र.क्र.६६/पर्यटन, 


४. प्रधान सचिव (पर्यटन), पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
५. संचालक, पर्यटन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
जिल्हाधिकारी, जालना. 

जिल्हा नियोजन अधिकारी, जालना. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जालना. 

निवड नस्ती, कार्यासनपर्यटन. 


one ७ OM 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


